शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातीलअ ल्पसंख्यांक 
बहूल ग्राक्षेवि का क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१८-१९ मधील कामात 
बदल करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : क्षेवि का-२०१९/प्र.क्र. ३५ /का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी २०१९. 


वाचा - : शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.क्षेविका -२०१८ प्र.क्र.८३/का.९ 
मंत्रालय मुंबई.- ४०००३२.दि. ३० ऑक्टोबर २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र.१३ येथील गडचिरोली जिल्हयातील कामांना 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. जिल्हा न.प./मनपा//न.पा. विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
१३ गडचिरोळी आरमोरी नगरपरिषद कब्रस्तानला पेव्हर ब्लॉक चे रस्ता रु १०लक्ष 
बांधकाम करणे 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे गाववदल व कामातील बदल 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा न.प./मनपा//न.पा. विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
१३ ।गडचिरोली कुरखेडा नगरपंचायत जामा मस्जिद येथे शौचालयाचे रु. ६ लक्ष 
बांधकाम करणे 
कुरखेडा नगरपंचायत  ।मुस्लीम कब्रस्तानमध्ये नमाज पठण HY लक्ष 
ओटयाचे करणे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०२२८१६००१९२४१४ असा आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sandesh Chhabu माम. 


' Number=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fddecScf1 8beb1242545514856f44 
a V | 3d4da763, cn=Sandesh (01039 
Date: 2019.02.28 16:03:24 +05'30 


(सं.छ.तडवी) 
सहसचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः : क्षेवि का-२०१९ /प्र.क्र. ३५/का.९ 


४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा,मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 

११. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 

१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


